खेळांडूंना थेट नियुक्‍ती देण्यासंदर्भात 
धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक ३४२०/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ जून, २०२२ 


संदर्भ- १) खेआस -२०१० /(प्र. क्र. २७२/१०) क्रीयुसे २ दि. 08.92.2090 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०८.०६.२०२२ 


शासननिर्णय: 


खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्‍ती देणे तसेच शिवछत्रपती विजेत्या खेळाडूंना शासकीय 


नोकरीत सामावून घेणे व इतर सेवा शर्ती निश्चित करण्यासाठी मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , सामान्य 
प्रशासन विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली समिती संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 


करण्यात आलेली आहे. आता सदर समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव, महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी 
महसूल व वन विभाग यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०९१८५००९८६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


A) _0 


Ce wv 


<00 2८ 


<_- <..>  '--*“ <->-  ८>. > <->«  <->. >> 


ले 
0 ८०? (३ 


न्य 
Ee) 
~~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramdas Ganpat 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

अपर मुख्य सचिव ( सेवा,) सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी ) महसूल व वन विभाग मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक ३४२०/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ 


१२ 
१३ 
१8 
94 


) प्रधान सचिव ,( वने) वन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 

) 

) 


१६) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७ उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


